समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सकाम-२००९/प्र.क्र.१७२ - भाग १/सामासु 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२१ 


वाचाः- १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सकाम २००९/ 
प्र.क्र.१७२-भाग-१/सुधार-१, दि. ८ मार्च,२०११. 


समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचना 
संदर्भाधिन दि. ८ मार्च,२०११ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. 


तथापि, सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्र “ अ” मधील अनुक्रमांक ९ “ वसतीगृह पर्यवेक्षक” या 
संवर्गाचे “dds ४४४० - ७४४० ग्रेड वेतन १८००” नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी 
वेतनबँड “ ५२०० - २०२०० ग्रेड वेतन १८००” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१२९१५१२४५४३२२ असा आहे. सदर 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajesh Sadashiv ~ 
Manjrekar ee 
(राजेश मांजरेकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


AYA, PATH CAT, AERIS राज्य,पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण/ सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण 
सर्व विशोष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 

. वित्त विभाग - (व्यय -१४) व (सेवा - ९),मंत्रालय,मुंबई 

सर्व प्राचार्य, समाजकार्य महाविद्यालय. 


Cc WwW A -5 


o~ 
ae 
न 


on G&G & 


